महाराष्ट्र वानिकी प्रकल्पांखाळील उत्पादन 
वानिकी कार्यक्रमांतर्गत अस्थायी पदे सन 
२०२३-२४ मध्ये चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:-एफडीएम -२०२३/प्र.क्र.२१/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ११ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- 


१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२३/प्र.क्र.२१/फ-२, 
दि.२९.०३.२०२३ 
३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.६२/२१-२२/१२२, दि.२०.०९.२०२३ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ 
व शुद्धिपत्रक दि.०६.०९.२०२३. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र वानिकी प्रकल्पाखालील उत्पादन वानिकी कार्यक्रमांच्या अंतर्गत संदर्भ w.2 येथील 
दि.२९.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये १३ अस्थायी पदांना सन २०२३-२४ मध्ये दि.०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली होती. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), नागपूर यांनी संदर्भ क्र.३ येथील दि.२०.०९.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०२३-२४ मध्ये 
सदर १३ अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याबाबत शासनास प्रस्ताव 
सादर केला आहे. 


२. खालील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेली १३ अस्थायी पदे वन विभागाच्या मंजूर आकृतीबंधात 
समाविष्ट असल्याने या १३ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय दि.३१.०८.२०२३ 
व शुद्धिपत्रक दि.०६.०९.२०२३ च्या अधिन राहून दि.०१.०९.२०२३ ते दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास 
शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


3. याबाबत वेतनावरील खर्च -प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, (योजनेतर) 09 वनीकरण, १०१ 
वनसंधारण, विकास व पुननिर्मिती (०२) (०२) कृत्रिम पुनर्निमिती (२४०६ ०१२२) ०१ वेतन या लेखाशीर्षाखाली 
दर्शविण्यात यावा व सन २०२३-२४ यावर्षी त्याखालील मंजूर होणा-या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम -२०२३/प्र.क्र.२१/फ-२ 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय हा वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/२०१६/ आ.पु.क., 
दि.३१.०८.२०२३ व शासन शुद्धिपत्रक दि.०६.०९.२०२३ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१११६३९०२४६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


itally signed by SAHEBRAO NARAYAN GHIGE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharas| 


2.5.4.20=50720d321ee35020d589001 1 dabacb4544786e9fd267f17df76 


b (07902, 
pseudonym=3EFC548798CB1ECC5025DDB09D22597E0BC07A82, 
N A AYA N H | E ber=FB0550286A6A429379E74F30B4CA229BEFBSBE13393A 
EBF97688ECB194FOEE71, cn=SAHEBRAO NARAYAN GHIGE 


2023.10.11 16:41:15 +05'30 


(साहेबराव fer) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रतिलिपी :- 

१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२) अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३) अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सवी. 

४) मुख्य वनसंरक्षक, मध्यवर्ती मुल्यांकन घटक, नागपूर. 

५) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६) महाळेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

७) वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-६, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

८) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/नागपूर/चंद्रपूर/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद 
) कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

१) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


